केबल टेलीव्हीजन नेटवर्कच्या 
अंमलबजावणीसाठी *संपर्क अधिकाऱ्याची" 
(नोडल ऑफीसर) नियुक्‍ती करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय बीसीआर ५३२००३/३८८/विशा-५ 
गृह विभाग (वि), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
) दिनांक की जुलै, २००३ 


। केबल टेलीव्हीजन (विनियमन) अधिनियम, १९९५ मध्ये केद्र सरकारने वेळोवेळी 

"“ सुधारणा केलेल्या आहेत तसेच सध्या मुंबईसह देशातील चार महानगरामध्ये सेट टॉप बॉक्स 
मार्फत सशुल्क वाहीन्यांचे प्रेक्षपण बंधनकारक करण्याकरिता Conaitional Access 
System (कॅस) लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने केबल टेलीव्हीजन (विनियमन) 
अधिनियम, १९९५ मध्ये सुधारणा केलेली आहे. सदर कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणांची 
माहिती wey कायद्यांच्या अंमलबजावणीकरिता प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना 
व्हावी याकरिता श्री.पी.के,.जैन, सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), सुंबई यांची सदर 
अधिनियमाच्या बृहन्मुंबई शहरातील अंमलबजावणी करिता "नोडल ऑफीसर" म्हणून शासन 
नियुक्ती करील आहे. त्यांनी उक्त कायद्याची बृहन्मुंबई शहरात अंमलबजावणी करण्याच्या 
दृष्टीने आवश्‍यक उपाययोजना करावी. 

| महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 

ray 


f we १ 5 


ti 12 


(वि.तु.प्रनु) 
कक्ष अधिकारो, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त 

अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस आयुक्त, मुंबई 


संचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर व उपनगर जिल्हा. 
निवड नस्ती 


FENG NGOS SONS SAL ४७ 


